सफाई कर्मचा-यांच्या वारसा हक्कांबाबत 
नगरपरिषद प्रशासन संचालनालयाने निर्गमित 
केलेली परिपत्रके/स्थायी आदेशा 
महानगरपालिकांमधील सफाई कर्मचा-यांच्या 
वारसा हक्क प्रकरणांमध्ये लागू करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
नगर विकास विभाग 
शासन परिपत्रक क्रमांक : लापास-२०१९/प्र.क्र.६३/नवि-६ 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२, 
दिनांक : 4 जुले, २०२१. 
वाचा - 
१) शासन परिपत्रक, नगर विकास विभाग, क्रमांक : ळापास-२०१९/प्र.क्र.६३/ 
नवि-६, दिनांक १० फेब्रुवारी २०२०. 


शासन परिपत्रक : 

नगरपरिषदा/नगरपंचायतीमधीळ सफाई कर्मचा-यांचे व महानगरपालिकेमधील 
सफाई कर्मचा-यांचे वारसा हक्‍क नियुक्ती प्रकरणात एकवाक्यता राहण्याच्या दृष्टीने 
राज्यातील महानगरपालिकांमधीळ सफाई कर्मचा-यांच्या वारसा sap नियुक्‍ती 
प्रकरणांमध्ये नगरपरिषद प्रशासन संचालनालयाने निर्गमित केलेल्या दिनांक 
२३/०३/२००६ रोजीच्या परिपत्रकासह आतापर्यंत वेळोवेळी निर्गमित केलेली 
परिपत्रके/स्थायी आदेश हे महानगरपालिकांमधील वारसा sap नियुक्‍ती प्रकरणात 
देखील लागू राहतील sar सूचना उपरोक्‍त दिनांक १० फेब्रुवारी, २०२० च्या 
परिपत्रकाव्दारे देण्यात आळेल्या आहेत. तथापि, सदर शासन परिपत्रकात नगर परिषद 
प्रशासन संचाळनाळलयाने निर्गमित केलेल्या दिनांक २३/०३/२००६ रोजीच्या परिपत्रकासह 
आतापर्यंत वेळोवेळी केलेली परिपत्रके/स्थायी आदेश हे महानगरपालिकांमधील वारसा 
हक्क नियुक्‍ती प्रकरणात प्रत्यक्षात कोणत्या तारखेपासून लागू राहतील याबाबत कार्यवाही 
करतांना नियुक्‍ती प्राधिका-यांना अडचणी येत असल्याने, त्यास अनुसरुन पुढीलप्रमाणे 
खुलासा करण्यात येत आहे:- 


राज्यातील महानगरपालिकांमधील सफाई कर्मचा-यांच्या वारसा sap नियुक्‍ती 
प्रकरणांमध्ये नगरपरिषद प्रशासन संचालनालयाने ज्या-ज्या तारखेला परिपत्रके/स्थायी 
आदेश निर्गमित केळेळली आहेत त्या-त्या तारखेपासून त्यातीळ तरतूदी सर्व 
महानगरपालिकांमधील वारसा हक्क नियुक्‍ती प्रकरणात लागू राहतील. 


शासन निर्णय क्रमांकः लापास-२०१९/प्र.क्र.६३/नवि-६ 


०२. सदर शासन परिपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या 

संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा संकेतांक २०२१०७०५१२१११५५२२५ 

असा आहे. हे परिपत्रक डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन निर्गमित करण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Satish Janardan = 
Moghe 


(सतीश मोघे) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रति, 
(१ 
(२ 
(3 
(४ 


सर्व महानगरपालिका आयुक्त 

संचाळक, नगर परिषद प्रशासन संचालनालय, वरळी, मुंबई 
नगर विकास विभागातील सर्व अवर सचिव / कार्यासन अधिकारी 
निवडनस्ती (नवि-६) नगर विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 


~~ ~~ ~~ ~~ 


पृष्ठ २ पैकी 2 


